महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. रानिमं-२०२१/प्र.क्र.६४/का.१४२६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०/०७/२०२१. 


संदर्भ - नियोजन विभाग, आदेशा क्र. रानिमं-२०१९/प्र.क्र.१२०/का.१४२६, दि.४/३/२०२०. 


आदेड़ा :- 


श्री. सुंदर मदनराव जाधव, सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी (वर्ग-१, 


कोल्हापूर यांची नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई येथे 


“खाजगी सचिव” या पदावर प्रतिनियुक्तीने दिनांक १६/७/२०१९ (म.पू.) पासून पुढील seat 


होईपर्यंत संदर्भाधीन आदेशाद्वारे नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. आताश्री. सुंदर मदनराव जाधव, सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी (वर्ग- 


१), कोल्हापूर यांच्या विनंतीनुसार, त्यांची राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई येथे “खाजगी सचिव” 


या पदावरील प्रतिनियुक्ती या आदेझाच्या दिनांकापासून संपुष्टात आणण्यात येत आहे. तसेच 


त्यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ विभागात (महसूल व वन विभाग) प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 


श्री. सुंदर मदनराव जाधव, सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी (वर्ग-१), कोल्हापूर 


यांनी या आदेशानुसार त्यांच्या मूळ विभागात (महसूल व वन विभाग) हजर व्हावे. 


3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 


आदेश उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०२१६५७५५८२१६ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRADNYA 
PRAVINCHANDRA 
PARAB ea 
(प्र. प्र. परब) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. सुंदर मदनराव जाधव, 
खाजगी सचिव, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई. 
प्रत, 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


शासन आदेडा क्रमांकः रानिमं-२०२१/प्र.क्र.६४/का.१४२६ 


2) मा. मंत्री (महसूल व वन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

3) मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

४) मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५) मा. कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा), राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई. 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
७) अपर मुख्य सचिव, महसूल (महसूल नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


